राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सहआयुक्त 
(गट-“अ*) संवर्गातील अधिका-यांची 
दि.०१.०१.२०१४ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता 
यादी 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः इएसटी-१७१६/प्र.क्र.८४/राउश्ु-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ५ मे, २०१६. 


वाचा : - शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.इएसटी-१७१४/प्र.क्र.9९/राउश्यु-१, दि.११.०४.२०१६ 


परिपत्रक :- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सह आयुक्त (गट "अ" या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि. ०१.०१.२०१४ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध केली असून या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.०१.२०१४ ची अंतिम ज्येष्ठता यादी सोबत जोडली आहे. सदर 
सेवाजेष्ठता यादी संबंधित सर्व अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणावी.. 
२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१६०५०५१२४७२५१७२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam Hiraman 


2 ५1 Nn a mM H i fa aa a Nn Bau o=Government Of 


Maharashtra, ou=Joint Secretary, 


Wa g d e postalCode=400032, st=Maharashtra, 


cn=Punam Hiraman Wagde 
Date: 2016.05.05 12:52:47 +05'30' 


(पु.हि.वागदे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येत आहे सदर अंतिम सेवा जेष्ठता यादी सर्व संबंधितांना 
मिळण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी व त्यांची पोच आपल्या दप्तरी ठेवावी. 
२. संबंधित अधिकारी (मार्फत राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.) 
३. राउशु-१ संग्रहार्थ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक इएसटी-१७१६/प्र.क्र.८४/राउश्ु-१, दिनांक ५ मे, २०१६ चे सहपत्र. 


सहआयुक्त (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग | जन्मतारीख | शासन सेवेत | पदावरील ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
क्रमांक नियुक्ती । नियुक्तीचा | दिनांक/ज्येष्ठतेचा । दिनांक 
दिनांक मार्ग मानीव fete 
ze 2 2 8 दु & 9 ८ ९ | शिक ae 
शि श्री.के. सी. शहोळार | खुला । १६.११.१९५६ | १५.०९.१९८४ | पदोन्नतीने | २६.०४.२०१२ | ३०.११.२०१४ बी. टेक. दि ३०.११.२०१४. 
रोजी सेवानिवृत्त 
२ Q श्री.व्ही. जी. SPE | अजा | २२.१२.१९६९ | ३०.०४.१९९७ | पदोन्नतीने | १८.०४.२०१३ । ३१.१२.२०२७ | बी.ए.एल.एल.बी. 


Punam Hiraman 


Wagde 


Digitally signed by Punam Hiraman Wagde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Joint Secretary, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, cn=Punam Hiraman Wagde 


Date: 2016.05.05 12:53:21 +05'30' 


(पु.हि.वागदे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


